वस्तू व सेवाकर विभागातील (पूर्वीचा विक्रीकर 
विभाग) आस्थापनांवरील मुख्य संवर्गातील 
१७०४ तसेच इतर संवर्गातील ५८५ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र. विकवि-१०२२/प्र.क्र.०८/वि.प्र.४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- १५.०९.२०२३ 


वाचा :- (9) amr निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विकवि-१२११/प्र.क्र.२९१/वि.प्र.४, दि.१८.११.२०११, 


(२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विकआ-१२१२/प्र.क्र.१७४/वि.प्र.४,दि.३.०४.२०१४ 
(३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विकआ १०१४/प्र.क्र.१६७/वि.प्र.४,दि.०९.०५.२०१४, 
(४ शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विकवि-१२१६/प्र.क्र.५३/वि.प्र.४, दि.१३.१०.२०१६, 
दि.२८.०२.२०१७, दि.१७.१०.२०१७, 
(५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१०.०२.२०१७, 
(६) शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.विकवि-१२१८/प्र.क्र.६/वि.प्र-४,दि.२९.०१.२०१८ व 
दि.२०.०३.२०१८, 
(७ शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०२.२०१७, 
दि.०३.१०.२०१७, दि.०८.०१.२०१८, दि.०५.०३.२०१८, दि.०७.०९.२०१८, दि.२१.०२.२०१९, 
दि.११.०९.२०१९, दि.१२.०२.२०२०, दि.३१.०८.२०२०, दि.१५.०२.२०२१, दि.१०.०८.२०२१ व 
दि.२२.०२.२०२२ व दि.१८.०८.२०२२, 
(८) शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१४९/वि.प्र.४, दि.०५.१०.२०१८, 
दि.१२.०३.२०१९, दि.१९.१०.२०१९, दि.२०.०३.२०२० व दि.१४.०९.२०२०, 
(९) शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक विकवि-१०२१/१०४/प्र.क्र.२७/वि.प्र.४ (9), दि.१२.०३.२०२१ 
दि.२३.०८.२०२१ व दि.२८.०२.२०२२, 
(१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विकवि-१०२२/प्र.क्र.०८/वि.प्र.४, दि.२८.०२.२०२३, 
(११) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३ व 
शुध्दीपत्रक दि.०६.०९.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विकवि-१२११/प्र.क्र.२९१/वि.प्र.४,दि.१८.११.२०११ अन्वये 
विक्रीकर विभागाच्या पुनर्रचनेचा आढावा घेण्यात आला असून मुख्य संवर्गात ९,८४२ पदांना मान्यता 
देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भाधीन दि.०३.०४.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये गट-ड व अन्य किरकोळ 
संवर्गातील २,२७८ पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. वस्तू व सेवाकर विभागातील (पूर्वीचा 
विक्रीकर विभाग) आस्थापनांवरील मुख्य संवर्गातील एकूण १७०४ अस्थायी पदांना, तसेच इतर 
संवर्गातील २२७८ मंजूर पदांपैकी ५८५ अस्थायी पदांना दि.२८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वस्तू व सेवा कर विभागास सदर पदांची यापुढेही 
आवर्यकता असल्याने उक्त अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः विकवि-१०२२/प्र.क्र.०८/वि.प्र.४ 


शासन निर्णय :- 


वर प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या वस्तू व सेवाकर विभागातील (पूर्वीचा विक्रीकर विभाग) 


आस्थापनांवरील मुख्य संवर्गातील एकूण १७०४ अस्थायी पदांना, तसेच इतर संवर्गातील ५८५ अस्थायी 
पदांना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१.०८.२०२३ व 
दि.०६.०९.२०२३ च्या शुध्दीपत्रकामधील अटींच्या अधीन दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंतच्या 
मुदतवाढीस शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. 


यासंदर्भात होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या संबंधित लेखाज्रीर्षाखाली त्या-त्या वर्षाकरीता 


मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3. 


१. “मागणी क्र.जी-१, प्रधानशीर्ष २०४०, विक्री, व्यापार इत्यादींवरील कर, (00) 009- 
संचालन व प्रशासन, (००) (०१) राज्यकर आयुक्‍त (२०४० ००४२), ०१ वेतन” 

१. “मागणी क्र.जी-१, प्रधानशीर्ष २०४०, विक्री, व्यापार इत्यादींवरील कर, १०१ 
वसुली खर्च, (०१) वसुली खर्च ०१) राज्यकर विभाग, (२०४० ००५१) ०१ 
वेतन” 

२. “मागणी क्र.जी-१, प्रधानशीर्ष २०२०, उत्पन्न व खर्च यावरील करांची वसुली (००) 
००१-संचालन व प्रशासन, व्यवसाय, व्यापार आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर 
(००) (09) राज्यकर आयुक्‍त (२०२० ००२३) ०१ वेतन” 

सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र८/१६/आ.पु.क., 


दि. ३१.०८.२०२३ तसेच समक्रमांकाचे शुध्दीपत्रक दि.०६.०९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


o 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या http://www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९१५११४६०७७९०५ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरी साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by MANJUSHA SALVI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DEPARTMENT, ICod 2, harashtr 
2.5.4.20=5f3fd7897fea97 17dd9115f782c19536afee03d1736a0283493a8 
863fadebb: 


pseudonym=592D354BA94FD2176EEA4553236CD33EDCD89F 9A, 
rialNumber=2A02139FD3AC94FCBACD18386C5C6655556F2E876E97 

82822225D5F1AASS8DEC, cn=MANJUSHA SALVI 

Di 


2023.09.15 11:49:56 +05'30 


(मंजुषा साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग. 


राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर, 
विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
मा.मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
अ.मु.स.(वित्त) / सचिव (वि.सु.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
अवर सचिव, प्रशासन-४/वि.प्र.१,२,३,/आ.पु.क./ निवड नस्ती (वि.प्र.४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


